मंत्रालयीन सेवेतील अवर सचिव, वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
कक्ष अधिकारी व निवडश्रेणी लघुलेखक या संवर्गातील 
पदावर पदोन्नतीसाठी निवडसूची तयार करण्यासाठी 
विभागीय पदोन्नती समिती क्र.१ गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- विपस-२०१९/प्र.क्र.११६/(१)/चौदा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - २५/०९/२०१९ 


संदर्भ : १ सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.विपस-२०१९/प्र.क्र.०८/चौदा, दि.१७/०१/२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन १२, 
दि.०१/०८/२०१९ 


शासन निर्णय 


मंत्रालयीन सेवेतील अवर सचिव, वरिष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अधिकारी व निवडश्रेणी लघुलेखक या 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीच्या प्रयोजनार्थ निवडसूची तयार करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विभागीय 
पदोन्नती समिती क्र.१ चे संदर्भाधिन क्र.१ वरील शासन निर्णय या आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. आता, संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील दिलेल्या सूचना विचारात घेऊन, मंत्रालयीन सेवेतील 
अवर सचिव, वरिष्ठ स्वीय सहायक, कक्ष अधिकारी व निवडश्रेणी लघुलेखक या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीच्या 
प्रयोजनार्थ निवडसूची तयार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती क्र.१ खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येत 
आहे - 


ha अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (सेवा) q अध्यक्ष 
सामान्य प्रशासन विभाग 
२ | सह/उप सचिव, कार्या.१४, १४-अ, १४-ब गि सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग 
3 | सह/उप सचिव, | सदस्य (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) 
सामान्य प्रशासन विभाग (मागासप्रवर्गातील अधिकारी) 
४ | सह/उप सचिव (आस्थापन), ण सदस्य 
वित्त विभाग 
५ | अवर सचिव, कार्या.१४,१४-अ,१४-ब र्ध सदस्य सचिव 
सामान्य प्रशासन विभाग 


३. उपरोक्त विभागीय पदोन्नती समिती क्र.१ या आदेशाच्या दिनांकापासून कार्यरत राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः विपस-२०१९/प्र.क्र.११६/(१/चौदा 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०९२५१५०४१५६२०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by Rahul Vijay Kulkarni 
Date: 2019.09.25 15:05:42 +05'30' 
(रा.वि.कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग 
३. सह सचिव, कार्या.१४, १४-अ, १४-ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
४. सर्व सह/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, मुंबई - 32 
५. सह / उप सचिव (आस्था), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
६. अवर सचिव कार्या.१४, १४-अ, १४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग 
कार्या.१२/ कार्या.१४-आअ/कार्या.१४-ब, सामान्य प्रशासन विभाग 
निवडनस्ती कार्या.१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


